अँड. अजय मिसर, विशेष सरकारी अभियोक्ता यांना 
व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत... 

दहशतवाद विरोधी पथक पोलीस ठाणे गु. र. क्र. 
२८/२०११, गु. र. क्र. २९/२०११ व गु. र. क्र. 
30/2099 या गुन्हयातून उद्भवलेल्या न्याय प्रकरणी 
मा. अति. मुख्य महानगर दंडाधिकारी, २ रे 
न्यायालय, माझगांव, मुंबई व मा. सत्र न्यायालय, 
मुंबई या न्यायालयातील कामकाजासाठी. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०४२३/प्र.क्र.७४/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: ३ जानेवारी, २०२४ 
संदर्भ- शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-२०२३/यु.ओ.आर.३२/कार्या-१४, 
दि.९/५/२०२३. 


शासन निर्णय: 
१) दहशतवाद विरोधी पथक पोलीस ठाणे गु. र. क्र. २८/२०११ (डॉ. डी. भी. मार्ग पोलीस ठाणे 


येथील गु. र. क्र. १७७/२०११) ऑपेरा हाऊस बॉम्बस्फोट, २) दहशतवाद विरोधी पथक पोलीस ठाणे गु. र. 
क्र. २९/२०११ (एल. टी. मार्ग पोलीस ठाणे येथील गु. र. क्र. १८१/२०११ झवेरी बाजार बॉम्बस्फोट) व 
३) दहशतवाद विरोधी पथक पोलीस ठाणे गु. र. क्र. ३०/२०११ (शिवाजी पार्क पोलीस ठाणे येथील गु. र. 
क्र. २१६/२०११ कबुतरखाना, दादर बॉम्बस्फोट) या गुन्हयातून उद्भवलेल्या न्याय प्रकरणी मा. अति. 
मुख्य महानगर दंडाधिकारी, २ रे न्यायालय, माझगांव, मुंबई व मा. सत्र न्यायालय, मुंबई या न्यायालयातील 
कामकाजासाठी अँड. अजय मिसर यांची, विधि व न्याय विभाग, शासन अधिसूचना, दि. ९/५/२०२३ 
अन्वये विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. 


अजय मिसर यांना खालीलप्रमाणे व्यावसायिक फी प्रदान करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देत 
आहे. 


मा. अति. मुख्य महानगर दंडाधिकारी, २ रे न्यायालय, माझगांव, मुंबई व मा. सत्र न्यायालय, मुंबई 
प्रतिदिन सुनावणी फी - रू. ८५,०००/- (अक्षरी रुपये पंच्याऐंशी हजार फक्त) 
विचारविनिमय फी/ प्रतितास )- रु.२५,०००/- (अक्षरी रुपये पंचवीस हजार फक्त) 
प्रवास, निवास व इतर संकिर्ण खर्च - शासकीय नियमाप्रमाणे 


सदर फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. अजय मिसर यांना अनुज्ञेय होणार नाहीत. तसेच 
त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता फीचे प्रदान करण्यात येणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०४२२३/प्र.क्र.9७४/पोल-१० 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधित प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्त दर्जाहून कमी 
नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकांकडून तपासून, प्रमाणित करुन 
घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता संबंधित पोलिस 
उपायुक्तांनी घ्यावी. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ GANT - (00) (१०१), गुन्हा अन्वेषण 
आणि दक्षता (००) (०५), दहशतवाद विरोधी पथक - (२०५५ ०५७१) (योजनेत्तर/दत्तमत) व्यावसायिक व 
विशेष सेवा या लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या 
अधीन आणि मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 

४. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. सं. क्र. ०३/२०२३/व्यय-७, दि.०४/०१/२०२३ 
अन्वये मिळालेल्या शासन मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७"/"/.॥६॥॥95॥[॥9.00०९.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१०३१७५७५९२०२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by HARESHWAR NAMDEO SAHANE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
HARESHWAR is 
2.5.4.20=c666d6034b5e98c5d1bd37af6d50b3277469ad6a9c55f 
e€42051469194c47c2d0, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=A0C4666E299E972427F9DABEDD7FF52FB5313B5 
N A M D EO SA H A N F 0COD9A59C64EC908916651EC1, cn=HARESHWAR NAMDEO 
SAHANE 
Date: 2024.01.03 17:57:23 +05'30' 


(हरेश्वर ना. सहाणे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
पोळीस अधीक्षक (गुप्तवार्ता, दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १ , मुंबई . 
५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७. अँड. अजय मिसर, २१७/१, मारुती चेंबर्स, जिल्हा न्यायालय परिसर, नाशिक ४२२००२. 
८. विधी व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई. 
९. वित्त विभाग (व्यय-७) 
१०. निवड नस्ती (पोल-१०). 


०८ Av AD -5 


(> 


पृष्ठ २ पैकी २ 


